विमा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
कार्यालयातील विमा सहायक संचालक 
(गट-अ) पदावर पदोन्नती.... 


निवडसूची २०२२-२३ 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
आदेश क्रमांक आस्थाप- २०२२/प्र.क्र.८०/विमा प्रशासन, 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक : ३० जानेवारी, २०२३ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र.१५९/ 
कार्यासन-१२, दि.०१.०८.२०१९ 
२) वित्त विभाग, अधिसूचना क्र.डीओआय-११८०/सीआर-३६४१/एडीएम-५, दि.२४.०१.१९८३ 


-: आदेठा :- 


विमा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयातील खाली नमूद कनिष्ठ 
तांत्रिक अधिकारी (गट-ब) (राजपत्रित) (वेतनश्रेणी एस-१५ : ४१८००-१३२३००) यांना विमा 
सहायक संचालक (गट-अ) (राजपत्रित) (वेतनश्रेणी एस-१८ : ४९१००-१५५८००) या पदावर 
नियमित पदोन्नती कोट्यातील रिक्‍त असलेल्या पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती 
देण्यात येत आहे :- 
अ. | ज्येष्ठता | अधिकाऱ्याचे नांव | प्रवर्ग | सध्याचे पद पदोन्नतीनंतरचे | शेरा 
क्र. क्रमांक पद 


०१.०१.२०२२ 


। २. श्री.स्व.र.खुटाडे | खुला | कनिष्ठ तांत्रिक । विमा सहायक | सेवाज्येष्ठते 
अधिकारी (गट-ब) | संचालक नुसार 
(राजपत्रित) (गट-अ) पदोन्नती 


२. मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या 
अधीन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे दि.२५.०५.२००४ स्थित 
सेवाज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग, शासन 
निर्णय क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.3६६/१६-ब, दि.०७.०५.२०२१ च्या अन्वये दिलेल्या 
सूचनांनुसार सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. तसेच दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयास 
मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आले असून त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन 
राहून सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


शासन SCAT क्रमांकः २०२२/प्र.क्र.८०/विमा प्रशासन 


३. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट-अ व गट-ब मधील पदांवर पदोन्नतीबाबत सामान्य प्रशासन 
विभाग, शासन निर्णय दि.०५.०७.२०२१ आणि, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या 
दि.२२.०७.२०२१ रोजीच्या निर्णयानुसार दिव्यांग आरक्षणासह पदोन्नतीसाठीची सर्व रिक्‍त पदे 
भरण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने दि.२३.०७.२०२१ च्या पत्रान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार 
सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


४. सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या 
परिणामी पदोन्नत अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 


५. पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी पदोन्नती नाकारल्यास सामान्य प्रशासन विभागाच्या 
दि.१२.०९.२०१६ च्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करण्याची विमा संचालनालयाने दक्षता 
घ्यावी. 
६. पदोत्नतीनंतर श्री.स्व.र.खुटाडे यांची पदस्थापना विमा सहायक संचालक, विमा 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या पदावर करण्यात येत आहे. 
७. सदर आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसाच्या आत पदोन्नतीच्या पदावरील नियुक्‍ती न 
स्वीकारल्यास पदोन्नतीचे आदेश रद्द करण्यात येतील. 
८. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
र सदर आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
प्रसिद्ध करण्यात येत असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३०१३०१५११३९११०५ असा आहे. 
सदर आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VIVEK RAMBHAJI 
DAHIPHALE 


(वि. रं. दहिफळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


थन 
=p 


१ 
२ 
3 
tof 
4 
& 


महालेखापाल (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) 9/2, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 

विमा संचालक, विमा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

अवर सचिव (कार्यासन-१२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

श्री.स्व.र.खुटाडे, कनिष्ठ तांत्रिक अधिकारी (विमा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेमार्फत) 
निवड नस्ती, (विमा प्रशासन). 


S 
ya YT WTS Th IS *-> Orel 


८ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


